नियतकालिक बदल्या -२०१८ 
प्रशासन अधिकारी (गट-ब). 


महाराष्ट्र शासन 
oft waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन SMART क्र: पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.१५०/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मे, २०१८. 


शासन आदेशा:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडतानाहोणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील ४(१) ४(२) ४(३) नुसार पशुसंवर्धन 
विभागातील खालील प्रशासन अधिकारी,गट-ब या संवर्गातील अधिका-यांच्या बदल्या करण्यात येत 
असून, त्यांच्या नांवासमोरील स्तंभ ३ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात 
येत आहे :- 


अ.क्र. । अधिका-याचे नांव व सध्याच्या पदस्थापनेचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण. 
ठिकाण. 
i . SHAT पाटील. प्रशासन अधिकारी प्रशासन अधिकारी (पसं-१) आयुक्‍त पशुसंवर्धन 


प्रादेशिक सहआयुक्‍त,पुणे विभाग पुणे-६७ | कार्यालय,पुणे. (श्री.गोरखसिंग दिवाणसिंग गिरासे 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 


२. sh TERT दिवाणसिग गिरासे. प्रशासन अधिकारी,प्रादेशिक सहआयुक्त पुणे 
प्रशासन अधिकारी, विभाग,पुणे -६७ (श्री.म.श. पाटील यांच्या रिक्‍त 
पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, | होणाऱ्या पदावर) 
औंध,पुणे.६७ 

३. श्री.गुलाबराव नाटू पाटील, प्रशासन अधिकारी  (पंस-८) पशुसंवर्धन 
प्रशासन अधिकारी, आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे-६७ 
पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य 
औंध,पुणे-६७ . 


२. उपरोक्त बदली झालेल्या अधिका-यांना त्यांच्या सध्याच्या कार्यालय प्रमुख यांनी बदलीच्या 
पदावर हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. संबंधित अधिका-यांनी बदलीच्या पदावर हजर 
झाल्यानंतर कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रांसह त्यांचा रुजू अहवाल आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांच्या मार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता तात्काळ सादर करावा. 

३. संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधींमार्फत बदली रद्द करणे 
किंवा अन्यत्र बदली मिळणेबाबत शासनावर दबाव आणल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) 
नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार ते शिस्तभंग विषय कारवाईस पात्र ठरतील याची सर्व संबंधितांनी 
नोंद घ्यावी. 

४. बदली आदेश प्राप्त होताच बदली झालेल्या अधिका-यांना कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे व सदरील अधिका-यांनी त्यांच्या बदलीच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. त्यांचे पुढील 
वेतन व भत्ते रुजू होणा-या पदावरच काढण्यात येतील याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.१५० /पदुम-१ 


दघ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०५३१२१५९२९९१०१ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Shri Ravindra Gurav 

DN: c=IN, o=Government it Of Maharashtra, 
ou=Agriculture And Adf Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab251b7263219 


Shri Ravindra 


Gurav i aad 
(रविंद्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. सचिव (पदुम) यांचे स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. आयुक्त Waa, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, पुणे विभाग,पृणे. 

६. जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त, पुणे . 

७. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९. सर्व संबंधित अधिकारी व्दारा आयकत पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


